महाराष्ट्र ज्युडिशियळ अकॅडमी आणि 


इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेंनीग इन्स्टिटयुट, 
उत्तन, जिल्हा ठाणे येथील आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२०. 


पहा- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का-नऊ, 
दि. २५.०९.२०१९ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.२६३/का.९, दि.२०.०९.२०१९. 
३) महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँकॅडमी आणि इंडियन ASH सेंटर व ट्रेंनीग इन्स्टिट्युट, 
उत्तन, जिल्हा ठाणे यांचे पत्र क्र.एमजेए/यु/२३७/२०२०, दि.११.०२.२०२०. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 
प्रस्तावना : 
उप संचालक, महाराष्ट्र ज्युडिशियल abet आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेनीग इन्स्टिटयुट, 
उत्तन, जिल्हा ठाणे यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. संदर्भ 
क्र.श४येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र 
ज्युडिशियळ अकॅडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर व ट्रेंनीग इन्स्टिटयुट, उत्तन, जिल्हा ठाणे येथील ५२ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी आणि इंडियन मेडिएडान सेंटर I CAT इन्स्टिटयुट, उत्तन, जिल्हा ठाणे 
यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ५२ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (०५) (०१) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण 
संस्था (संकेतांक क्रमांक २०१४ ०२०७) ०१ वेतन" या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वर्षासाठी मंजुर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१५४८४९८४१२ असा आहे. हा leat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Uday Balkrishna ॥-०॥५४५०-- 
Shukla : 
(उदयबा. शुक्ल) 
प्रति, विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का-नऊ 


२) सह संचालक, महाराष्ट्र ज्युडिशियल अँर्केडमी आणि इंडियन Hever सेंटर व ट्रेंनीग 
इन्स्टिटयुट, उत्तन-गोराई रोड, भाईदर(प), उत्तन, जिल्हा ठाणे ४०११०६. 

३) महाळेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, 

8) महालळेखापाल-एक (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७ वित्त विभाग व्यय-५, 

८) विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 

९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का-नऊ 


शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्रमांक न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का. नऊ 
दिनांक : ११ मार्च, २०२० सोबतचे परिशिष्ट "अ' 
महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमी आणि इंडियन Asya सेंटर A SAT इन्स्टिटयुट उत्तन, जिल्हा ठाणे 


संचालक 


र 
५ 
६ । प्रभारी अधिकारी- 

७ | संचालकांचे स्वीय सचिव 
आय.टी. प्रकल्प 

व्यवस्थापक व निदेशक 

*कक्ष अधिकारी 


लेखा अधिकारी 
मुख्य ग्रंथपाल 


-O 


र 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 


४ | सहाय्यक 


ae) 
AN 


ea 
lal 
Ee 
Ew 
= 


१६ | वाहन चालक 


| 


| बह 


पद निर्माण करण्यात आलेल्या 
शासननिर्णयांचा क्रमांक व दिनांक 
जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २००९ 


जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २००९ आणि 
न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 
दि.०४.०९.२०१८ 


जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २००९ आणि 
न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 
दि.०४.०९.२०१८ 


न्याअप्र १५१४/प्र.क्र.०२/का-९, 
दि. ०५.०५.२०१४ 
जेओटी १००९/प्र.क्र.४५/का-९, 
दि. ३१.०८.२००९आणि 
न्याअप्र १५१५/प्र.क्र.१७५/का.९, 
दि.०४.०९.२०१८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१८/प्र.क्र.४६/का-नऊ 


या पदाची कामे बाहय शिगशगाश IL 


स्रोतांकडुन (Out Sourcing) करुन 
घेण्यात यावी 


स्वयंपाकी या पदांची कामे बाहय स्त्रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
२० | पहारेकरी या पदांची कामे बाहय स््रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
२१ | सफाईंगार या पदांची कामे बाहय स्त्रोतांकडुन 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
a 
| a 


१८ | पुस्तक बांधणीकार 


या पदांची कामे बाहय Blain sa 
(Out Sourcing) करुन घेण्यात 
यावी. 
are 
“वसतिगृह अधिक्षक (वॉर्डन) चे काम प्रशासकीय अधिकारी किंवा कक्ष अधिकारी किंवा सहायक यांना उपरोक्त 


विवरणपत्रातील अनुक्रमांक १४ येथील ३सहायक पदांपैकी १ सहायक "वसतीगृह भांडारपाल"म्हणून काम पाहतील. 
तसेच अणुक्रमांक १७ येथील १४ शिपाई पदांपैकी २ शिपाई "ग्रंथपाल परिचर" म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


